मुख्य महानगर दंडाधिकारी, यांचे कार्यालय 
एस्प्लनेड न्यायालय, मुंबई या कार्यालयाकरीता 
२००संगणक खरेदी करण्याच्यारु. १,२८,००,०००/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक - २०१९/प्र.क्र. २८/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ जुलै, २०२१. 


वाचा :-१) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा. उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, 

मुंबई यांचे पत्र क्र. 99।./00110./५५/२०२०, दिनांक ०६.०२.२०२०. 

२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १३.०२.२०२० 

३) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा. उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई यांचे पत्र WP. Spl./Comp./449/2024, दिनांक ०४.०२.२०२१. 

४) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक २५.०२.२०२१ 

५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H. Spl./Comp./o2/2024, 
दिनांक ०६.०५.२०२१. 

६) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक १४.०६.२०२१ 

७ विभागाच्या दिनांक १७.०६.२०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, मा. उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 


यांच्यामार्फत संदर्भ क्र. १ अन्वये आणि मुख्य महानगर दंडाधिकारी, यांचे कार्यालय एस्प्लनेड 


न्यायालय, मुंबई या कार्यालयाकरीता २०० संगणक खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 


होता. तदनंतर मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये सुधारीत प्रस्ताव शासनास सादर केला 


आहे. सदर प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प अंमळबजावणी समितीच्या दिनांक१७.०६.२०२१ रोजीच्या 


बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्य महानगर दंडाधिकारी, यांचे कार्यालय 


एस्प्लनेड न्यायालय, मुंबई या कार्यालयाकरीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या 


प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०१९/प्र.क्र. २८/का. ०७ 


शासन ba LUE? | निर्णय :- 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, यांचे कार्यालय एस्प्लनेड न्यायालय, मुंबई या 


कार्यालयाकरीता २०० संगणक खरेदी करण्याच्या रु. १,२८,००,०००/- (अक्षरी रु. एक कोटी 


अठ्ठावीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


2, सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने 


करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 


उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९३/२०२०/व्यय-५, दिनांक 


०८.०९.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०५१५०४१४६५१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ese . gitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
Ni in Vir Nn DN: c=IN, o=Governmen 1t Of Maharashti Law and Judiciary 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 


52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4 


71400fbcfb074e051 


Jiwane ee 
(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक - २०१९/प्र.क्र. २८/का. ०७ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 


५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 


२रा मजला, शुरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 


११. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, यांचे कार्यालय, एस्प्लनेड न्यायालय, मुंबई. 


१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


